राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेच्या (501) रचनेमध्ये 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
lated विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मार्च, २०२०. 


वाचा:- १) शिक्षण व रोजगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःटीसीए-२२७९/ 

१५९९४५/(५८)/टीई-४, दि.२५.०९.१९८४. 

२) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:आयटीआय- 
२०१०/प्र.क्र.१२९/व्यशि-३, दि.०५.०३.२०११. 

३) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालालय, म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.२०/सीटीएस/२०१४/५४०, दि.२४.१२.२०१४. 

४) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळालय, म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.२०/सीटीएस/२०१५/१३४, दि.२४.०३.२०१५. 

4) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय- 
२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३, दि.१८.०१.२०१७. 

६) कौठल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय- 
२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३, दि.०३.१२.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.५ येथे नमूद शासन निर्णयातील तरतूदीप्रमाणे राज्यात राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण 
परिषदेस सोसायटी अधिनियमांतर्गत नोंदणी करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच सहपत्र-अ नुसार 
मेमोरँंडम ऑफ असोशिएडानच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेच्या Governing Council मध्ये सदस्य यांचा नव्याने 
समावेश करण्यात आलेला होता. तथापि, कालानुरुप या परिषदेच्या जनरल बॉडी व गर्व्हर्निग कॉन्सिलच्या 
रचनेमध्ये बदल करण्याकरीता सदरचा झासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

FANS sit असोशिएडानच्या अंतर्गत असलेल्या नियमावलीतील कलम ६ मध्ये नमूद केलेली 


जनरल बॉडीची (स्थायी समिती) रचना सुधारित करण्यात येत असून, ती पुढीलप्रमाणे राहील:- 


अ.क्र नाव पदनाम 
त. | . मा.मंत्री, कौठल्य विकास व उद्योजकता अध्यक्ष 
२. मा.राज्यमंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता उपाध्यक्ष 


३. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, कोडल्य विकास व | सदस्य 
उद्योजकता विभाग 


शासन निर्णय pata: आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३ 


अ.क्र नाव पदनाम 

४. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग अथवा | सदस्य 
त्यांचे प्रतिनिधी (किमान सह सचिव दर्जा) 

५. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, कामगार विभाग | सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी ( किमान सह सचिव दर्जा) 

६. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण | सदस्य 
विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी ( किमान सह सचिव दर्जा) 

७. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, शालेय शिक्षण | सदस्य 
विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी ( किमान सह सचिव दर्जी) 

८. | आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता | सदस्य 
संचालनालय 

९. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र कौशल्य विकास संस्था। सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 

गं . मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र नाविन्यता सोसायटी | सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 

.._ १. सह/उप सचिव, कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१२.) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय सदस्य 

१३. २ विभागीय सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सदस्य 
(६ महिन्याच्या Wear पध्दतीने) कौठाल्य विकास विभागाने 
नामनिर्देशित केलेले. 

१४. अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (किमान | सदस्य 
सहसंचालक दर्जा) 

१५.| नामांकित उद्योग समूहांचे २ प्रतिनिधी (कौोडल्य विकास | सदस्य 
विभागाने नामनिर्देशित केलेले) 

१६. ट्रेड युनियनचे 2 प्रतिनिधी (कौठाल्य विकास विभागाने | सदस्य 
नामनिर्देशित केलेले) 

१७.) २ शासकीय व १ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य सदस्य 
(६ महिन्याच्या Wear पध्दतीने) कौठाल्य विकास विभागाने 
नामनिर्देशित केलेले. 

१८. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र | सदस्य 
राज्य,मुंबई. सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय pata: आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३ 


तसेच मेमोरँडम ऑफ असोशिएडानच्या कलम ७ मधील ७.१ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या 
तसेच नियमावलीतील कलम १०.३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गर्व्हर्निग कॉन्सिलमध्ये पुढीलप्रमाणे 
बदल करण्यात येत आहेत:- 

कलम ७.१ व कलम १०.३ 


गर्व्हर्निग कॉन्सिलची रचना पुढीलप्रमाणे राहील:- 


अ.क्र नाव पदनाम 
णं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, wares विकास व | अध्यक्ष 
उद्योजकता विभाग 

2 | आयुक्त, कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता | सदस्य 
संचाळनालय, नवी मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (उपसंचालक 
दर्जाचे अधिकारी) 

३ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र कौशल्य विकास संस्था | सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 

४ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र नाविन्यता सोसायटी | सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 

५ | सह/उप सचिव, कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय सदस्य 

७ | २ विभागीय सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सदस्य 
(६ महिन्याच्या रोटेशन पध्दतीने) कौडाल्य विकास विभागाने 
नामनिर्देशित केलेले. 

८ [2 शासकीयव १ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य सदस्य 
(६ महिन्याच्या रोटेशन पध्दतीने) कौडाल्य विकास विभागाने 
नामनिर्देशित केलेले. 

९ | संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र | सदस्य 
राज्य,मुंबई. सचिव 


मेमोरँडम ऑफ sR तसेच नियमावलीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याची पुढील कार्यवाही 
प्रचलित नियमानुसार आयुक्‍त, कौशल्य विकास व रोजगार संचालनालय तथा संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 


प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय pata: आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१४८/व्यशि-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८११५१५२३४०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 

r 1 V a [| Nn a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db41 09f1aa98ed 


Siddharth Kharat पन 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व समिती सदस्य. 

) सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) उप सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (विधी), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 

१३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ नाशिक / पुणे/ अमरावती/ 
औरंगाबाद/नागपूर. 

१४) निवडनस्ती (व्यशि-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


